अकोला जिल्ह्यातील अकोला व अकोट 
तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ११ जून,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२(२)॥/ दर्जोन्नती/ २०१९/ १२६४, दि.०६/०३/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी 

संदर्भाधिन पत्रान्वये अकोला जिल्ह्यातील अकोला व अकोट तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग व 
इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, अकोला यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव 
व जिल्हा परिषद, अकोला यांचा ठराव विचारात घेऊन अकोला जिल्ह्यातील खालील 
रस्ते GHA करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६५/नियोजन-२ 


दर्जान्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 

(कि.मी.) 

१. ।रा.मा.२८०ला जोडणारा । इजिमा क्रमांक | ०/००ते २१/८००| २१.८०० | प्रमुख 
गोणापूर मजलापूर रामगांव | -५४ २१.८०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
गोंदापूर कौलखेड जहॉगीर मार्ग-२९ 
जांभा उमई रस्ता. 

२. ।रा.मा.२८३तेसांगवी खु. । इजिमा क्रमांक | ०/०० ते ३६/०० | ३६.०० । प्रमुख 
निंभोरा दोनवाडा एकलारा | -१८ ३६.०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
कपिलेश्वर गोणापूर मार्ग-३० 
सुलतानपुर आजमपूर 
नावखेड वाकी धोतर्डी 
बोरगांव मंजु सोनाळा 
येळवण पर्यंत रस्ता. 

३. ।रा.मा.२८१ते पाटसूळ इजिमा क्रमांक । ०/०० ते ७/०० ११.९५ । प्रमुख 
रेल्वेस्थानक वरूळ -(9 ७ कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
जऊळका ते राजनखेड ग्रामीण 0/00 ते १/२०० मार्ग-३१ 
रस्ता. मार्ग क्रमांक- ।१.२०० कि.मी. 

६२ 
ग्रामीण ०/०० ते ३/७५० 
मार्ग क्रमांक- ।३.७५० कि.मी. 
८७ 
एकूण ६९.७५० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अकोला जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६९.७५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(६४८.०३--६९.७५) म्हणजेच ७१७.७८ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत 
६४.८०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०७१.००-६४.८००) म्हणजेच १००६.२०० 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.९५० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (2943.38 -४.९५०) म्हणजेच २१४८.४४ कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.६५/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११७०६४४४५१८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp fa S h a nt ou=Public Works Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526 


Vi Nn aya kra (0 Pati | 143e814db5f8c505422af66a5628314537e, 


cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.06.11 17:15:27 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर 
शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी 
व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,अकोला. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


